भारतीय पुनर्वास परिषदेकडे दुभाषिक/ 
लेखनिक यांच्या सेवा कर्णबधीर दिव्यांग 
OR व इतर आवश्यक यंत्रणेस गरजेनुसार 
व मागणीनुसार पुरविण्याच्या दृष्टीने राज्य 
स्तरावर सेवा सहाय्य मंडळाची निर्मिती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.१०८/दि.क.२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक:-१२.०२.२०२१ 


वाचा:- 
दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
प्रस्तावना:- 


सन २०११ च्या जनगणेनुसार दिव्यांग व्यक्तींची एकूण लोकसंख्या २९,६३,३९२ असून त्यापैकी 
कर्णबधीर प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्‍तींची एकूण लोकसंख्या ९,४६,८८१ इतकी आहे. कर्णबधीर प्रवर्गातील 
दिव्यांग व्यक्‍ती जरी शिकलेल्या असतील तरी देखील त्यांना संभाषण करण्याच्या दृष्टीने दुभाषकाची अत्यंत 
आव्यकता असते. दुभाषकाच्या सहाय्यानेच त्यांचे संभाषण सुगम्यरीत्या होऊन त्यांना आपले म्हणणे, मते, 
विचार, अभिप्राय देणे सोयीचे होते. त्यामुळे दुभाषकाच्या सेवेची अत्यंत गरज व आवश्‍यकता असते. 

सद्यस्थितीत दुभाषकांचा राज्यस्तरावर कोणताही ब्युरो कार्यरत नसल्यामुळे कर्णबधीर प्रवर्गातील 
दिव्यांग व्यक्तीस दुभाषकाच्या सेवा आवश्‍यकतेनुसार वेळेत व रास्त दरात उपलब्ध होत नाहीत. कर्णबधीर 
दिव्यांग व्यक्तींच्या कार्यरत संस्था, संघटना, पालक संघ यांनी देखील याबाबत सातत्याने व नियमितपणे 
दुभाषकाच्या सेवा मिळणेबाबत आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडे व शासनाकडे 
मागणी केलेली आहे. 

राज्यस्तरीय सेवा सहाय्यता दुभाषक ब्युरोचे स्वरुप :- आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे व अली यावर जंग नेशनल इन्स्टिट्यूट फॉर दि एम्पॉवरमेंट ऑफ दि हिअरींग अँन्ड 
स्पीच डिसेंबिलिटीज, मुंबई यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने नॅशनल इन्स्टिट्यूट, मुंबई येथे ब्युरोची स्थापना 
करण्यात येईल. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील प्रशिक्षित व आर.सी.आय. नोंदणीकृत दुभाषक सदर ब्युरोमध्ये 
ऑनलाईन पध्दतीने आपली नोंदणी करतील व शौक्षणिक पात्रतेची, आर.सी.आय.नोंदणी प्रमाणपत्रे अपलोड 
करतील. 

कर्णबधीर व्यक्‍ती किंवा इतर यंत्रणा त्यांना आवश्‍यकतेनुसार व गरजेनुसार त्यांना दुभाषकाच्या 
सेवेची मागणी ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविता येईल. ब्युरो मागणीनुसार ऑनलाईन पध्दतीने दुभाषक सेवेची 
आवड्यकता असणाऱ्या कर्णबधीर व्यक्‍तींस किंवा इतर यंत्रणेस दुभाषकाची सेवा उपलब्ध करुन देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.१०८/दि.क.२ 


शासन परिपत्रक:- 


3) दिव्यांग सेवा सहाय्य मंडळाची रचना:- 


अ.क्र नाम/पदनाम धारण केलेले पद 

| छं . । आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, :- अध्यक्ष 

२. | संचालक, अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर दि | :- उपाध्यक्ष (पदसिध्द) 
एम्पॉवरमेंट ऑफ fe हिअरींग अन्ड स्पीच 
डिसेंबिलिटीज्‌, मुंबई. 

३. | विभाग प्रमुख, साइन लँग्वेज विभाग, अली यावर जंग | :- सचिव (पदसिध्द) 
नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर दि एम्पॉवरमेंट ऑफ दि 
हिअरींग अँन्ड स्पीच डिसेंबिलिटीज्‌, मुंबई. 

४. | पुनर्वसन विभाग प्रमुख, अली यावर जंग AMS | :- सदस्य 
इन्स्टिट्यूट फॉर दि एम्पॉवरमेंट ऑफ दि हिअरींग अँन्ड 
स्पीच डिसेंबिलिटीज्‌, मुंबई. 

५. | उपायुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र | - सदस्य 
राज्य, पुणे. 

ब) कार्यकाल :- 


सदर मंडळातील नियुक्‍त केलेल्या सदस्यांचा कार्यकाल त्यांची नियुक्‍ती केल्याच्या तारखेपासुन 


तीन वर्षाकरीता असेल. 
क) दुभाषिक / लेखनिक यांच्या सेवेचा मोबदला :- 


दुभाषक/ लेखनिकांच्या सेवेचा मोबदल्याचा दर आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, महाराष्ट्र 


राज्य, पुणे व अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर दि एम्पॉवरमेंट ऑफ दि हिअरींग अँन्ड स्पीच 


डिसॅंबिलिटीज, मुंबई हे निश्चित करुन त्यास राज्य शासनाची मान्यता घेतील. सदर मान्य दरानुसार 


दुभाषक/ळेखनिकांच्या सेवा उपलब्ध करुन घेतलेली कर्णबधीर व्यक्‍ती व इतर यंत्रणा सेवेचा मोबदला 


दुभाषक/लेखनिकास त्याच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करुन अदा करतील. त्यामुळे स्वतंत्र ळेखाशिर्षाची 


आव्यकता नाही. 


२. आयुक्तालयाच्या उपरोक्त प्रस्तावानुसार सदर प्रकरणी येणारा दुभाषिक /लेखनिक यांचा खर्च 
संबंधीत व्यक्‍ती/संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे. याबाबत शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार 


नाही. सबब मुद्या क्र.१ (क) मधील उल्लेखित दिव्यांग सेवा सहाय्य मंडळाची निर्मिती करुन 


दुभाषिक/लेखनिक यांची जिल्हानिहाय यादी तयार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.१०८/दि.क.२ 


प्रस्तुतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०८१५२०१३४२२२ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 
D | N E S H R A M C H A N D R A SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, harasht 
2.5.4.20=8612f201 1cf8cde3b074d56 1cd711c17c6c3fd836467a8648a8d21dc8 
4bc01be, pseudonym=2097D404DF0287B8EA9B9CB128B35 1603D2AB8BA, 
D | N G L E ialNumber=FC344849650CE07C3F9ADC7E2CD4976B2852065E2ACD65F7C 
EE1828C10091458, cn=DINESH RAMCHANDRA DINGLE 


Date: 2021.03.08 15:23:55 +05'30' 


(दि.रा.डिंगळे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति. 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मुंबई. 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 


१ 
२ 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
४ 


. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद , विधानमंडळ, मुंबई. 


५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


६. अ.मु.स/प्र.स./सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई 


७. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 
८. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१०.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 


११.सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 


१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 


१४.संबंधीत अशासकीय सदस्य, (SYA, APT कल्याण, पुणे यांचेमार्फत) 


१५.निवड नस्ती/दिव्यांग कल्याण-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


